दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार विधि व 
न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र न्यायिक 
अकादमी आणि भारतीय मध्यस्थी केंद्र व प्रशिक्षण 
संस्था, उत्तन, जि.ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील पदे 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-१०२१/प्र.क्र.४६/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ०९ मार्च, २०२१. 
वाचा:- 
१) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६. 
२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि.०४.०१.२०२१ ची 
अधिसूचना. 
३) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक: दिव्यांग२०१३/प्र.क्र.३५/दि.क.२, 
दिनांक०७.१०.२०१६ 
8) शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक: दिव्यांगर?०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दिनांक१२.११.२०२०. 
५) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक: दिव्यांग?०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दिनांक०२.०२.२०२१. 
६) महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी आणि भारतीय मध्यस्थी केंद्र व प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, जि.ठाणे यांचे पत्र 
क्र.मन्याअ/उत्तन/२३४/२०२१, दि.२२.०२.२०२१ 


प्रस्तावना:- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३नुसार दिव्यांगांसाठी शासन सेवेतील पदे सुनिश्चित 
करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.४.०१.२०२१रोजीच्या शासन अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
केलेल्या पदांची यादी, करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर Policy/ 
Act/Rules-Notifications येथे List of Posts Identified suitable for persons with Benchmark Disabilities 
notified on 08.09.2029 या शीर्षाखाली प्रसिद्ध केळी आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 
दि.०२.०२.२०२१रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुषंगाने संदर्भ क्र.६ अन्वये महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी 
आणि भारतीय मध्यस्थी केंद्र व प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, जि.ठाणे यांचेकडून दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चित 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यानुषंगाने संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयातील निर्देशास 
अनुसरुन विधि व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी आणि भारतीय मध्यस्थी केंद्र व 
प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, जि.ठाणे या कार्यालयातील पदे दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


विधि व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी आणि भारतीय मध्यस्थी केंद्र व प्रशिक्षण 
संस्था, उत्तन, जि.ठाणे या कार्यालयातील पदे विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे या शासन निर्णयान्वये दिव्यांगांसाठी 
सुनिश्चित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१०२१/प्र.क्र.४६/का.९ 


२. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीत मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्र. 20290308 9490099392 असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Anand Bharat पव olen rane 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=73fc506cde4a9660a8d8a 1 bbbb09770620a8e048381 
eka 


७७-०८ ७(- १० कक आ 
(आनंद भारत होडावडेकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
१) मा. ऱाज्यपाळ यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा. राज्यमंत्री (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
8) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
4) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) प्रबंधक (निरीक्षणे), मा.उच्च न्यायालय, मुंबई. 
७ मा. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) सहसंचालक, महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी आणि भारतीय मध्यस्थी केंद्र व प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, जि.ठाणे 
९) मा.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
१०) मा. अ. मु. स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) मा. सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) मा. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे. 
१४) निवडनस्ती. (का.९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


झासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र. संकिर्ण-१०२१/ प्र.क्र.४६/का.९, दिनांक ०९ मार्च, 2029 चे सहपत्र 


विवरणपत्र- अ 
अ. क्र. कार्यालयाचे नाव पदनाम शारिरीक पात्रता मानक दिव्यांगाचा सुयोग्य प्रकार सदर पदाची जबाबदा-या व कर्तव्ये 
१) महाराष्ट्र न्यायिक निम्नश्रेणी |S, ST, W, BN, RW, लघुलेखन, टंकलेखन, बैठकीचे इतिवृत्त नोंदविणे, टाईम टेबल 
अकादमी आणि भारतीय लघुलेखक | SE, H, 0, MF OL, LC, Dw, AAV तयार करणे, संगणक हाताळणे, मुटकोर्टमध्ये डिक्टेशान घेणे, 


मध्यस्थी केंद्र व प्रशिक्षण 
संस्था, उत्तन, जि.ठाणे 


डायसवर चढणे-उतरणे, जड पुस्तके हाताळणे, ऑनलाईन 
डिक्टेशन घेणे, भाषा अनुवाद करणे, वेगवेगळ्या दालन, प्रशिक्षण 
कक्ष, पेक्षागृह, अतिथी गृह येथे डिक्टेशनकरिता ये-जा करणे व 
इतर कार्यालयीन कामे करणे. तसेच मा. अधिकारी यांच्या 
आदेशानुसार कामे पार पाडणे. 


Functial requirements Abbreviations Used:- 


Sr.No. | Abbreviation Long Form Sr.No. |Abbreviation /Long Form 
1 S Sitting 7 ST Standing 
2 WwW Walking [8 | BN Bending 
3 SE Seeing 9 | L Lifting 
4 H Hearing 10 KC Kneeling and Crouching 
5 C Communication 11 PP Pulling and Pushing 
P| MF Manipulation by 12 BN Bending 
fingers 
Category Abbreviations Used: 
Sr. No. | Abbreviation Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 
1 AAV Acid attack Victim is | OL One Leg 
2 DW Dwarfism jp BL, Both Leg 
3 LV Low Vision 10 OAL One Arm and One Leg 
4 D Deaf 11 LC Leprosy Cured 
5 HH Hard of Haering 12 ASD(M) Autism Spectrum disorder(Mild) 
6 ID Intellectual Disability | 13 SLD Specific Learning Disability 
7 MI Ental illness 


